महाराष्ट्र Vas सेवा (गट-अ) मधील पक्शुधन 
विकास अधिकारी या पदावर सरळ सेवा भरती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ मे, २०१८. 


वाचा :-१. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/प्र.क.१५६/कार्या.१२, 

दि.२८.४.२०१५. 

२. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/प्र.क.१५६/कार्या.१२, 
दि.१६.७.२०१५. 

३. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१७/प्र.क.११४/कार्या.१२, 
दि.१५.०६.२०१७. 

४. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १९४ (१)(२)(४७) /२६१९/ पंधरा-अ, 
दि.०९ ऑक्टोबर,२०१७. 

५. शासन निर्णय क्र.पसंप्र- २०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/ पदुम-१ दि.१८.०४.२०१८ 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत त्यांचे दि. ०९.१०.२०१७ च्या पत्रान्वये पशुधन विकास 
अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (जाहीरात क्र.२४/२०१७ ) नुसार ६९ उमेदवारांची निवड करुन 
त्यांची नियुक्ती करीता शासनाकडे शिफारस केली आहे. आयोगार्मार्फत शिफारस केलेल्या एकूण ६९ 
उमेदवारांपैकी ज्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी, वर्तणूक व पूर्व चारित्र्य अहवाल प्राप्त झाला आहे, 
अज्ञा ६७ उमेदवारांची पश्युसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र wads सेवा 
(TE) (वेतनश्रेणी १५,६००-३९,१०० ग्रेड पे -५४००) या पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सेवेच्या 
सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधील नियम (४३) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधिन या संज्ञेच्या 
व्याखेनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यांत आली आहे. सदर ६९ उमेदवारांपैकी डॉ.जगदिशा 
शिवाजी बागुल (गु.क्र.४९) यांचा नागपूर येथील वास्तव्याचा पोळीस पडताळणी अहवाल प्राप्त झाला 
नसल्याने त्यांचे नियुक्तीचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले नव्हते. तथापि, सदर काळावधीचा पोलीस 
अहवाल झासनास प्राप्त झाला असून डॉ.बागुल यांच्या नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या उमेदवाराचा परिविक्षा काळावधी २ वर्षाचा राहील. सदर उमेदवाराची 
पहिली वेतनवाढ त्यांचा १ वर्षाचा परिविक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी 
परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर देण्यात येईल. 


अ. | गु. उमेदवारांची नांवे शासन अधिसूचना पदस्थापनेचे पद 
क्र. क्र. दि.२८.०४.२०१५,१६. 
०७.२०१५व 
१५.०६.२०१७ मधील 
तरतुदीनुसार वाटप 
केळेला विभाग 

किक -् 8. ६. 
।१. | ४९ | डॉ. जगदीडा शिवाजी बागूल नाशिक विभाग पविअ, पवेद श्रेणी-१,विंचूर ता.जि.धुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


डॉ.बागुल, UY विकास अधिकारी, महाराष्ट्र प्नुसंवर्धन सेवा गट-अ मधील नियुक्ती ही २ 


वर्षाचा परिविक्षाधीन काळ समाधानकारकरीत्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहीत अटी व शार्तीच्या 
अधीन असेल. 


१, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 
येणाऱ्या सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 


. या शासन निर्णयानुसार जरी उपरोक्‍त उमेदवाराचे नियुक्‍ती आदेशा निर्गमित होत असले तरी 


वाचा १ येथे अंकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पत्र क्र. १९४ (१(२)(४७) /१७५९८/ पंधरा-अ, 
दि.०९ ऑक्टोबर, २०१७ यांच्या पत्रामध्ये सुचिबध्द केलेल्या गुणानुक्रमानुसार अधिकाऱ्यांची 
सेवा जेष्ठता ठेवण्यात येईल. 


. डॉ. बागुल यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ 


महिन्याच्या आत रुजू व्हावयाचे आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना रुजू होण्यास 
मुदतवाढ हवी असल्यास तशी मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार नाही व ते हजर होतील त्या 
दिनांकापासून त्याची ज्येष्ठता धरण्यात येईल. नियुक्तीच्या ठिकाणी विहीत काळावधीत हजर 
न झालेल्या उमेदवारांची निवड रद्द करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर करण्यात येईल. 


. डॉ. बागुल यांची मागील ०५ वर्षातील वास्तव्य कालावधी संदर्भातील चारित्र्य व पुर्वचारित्र्य 


पडताळणी आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०७ यांचे मार्फत करण्याच्या अटींच्या 
अधिन राहून त्यांना तात्पुरती पदस्थापना देण्यात येत आहे. संबंधित पोलीस यंत्रणेकडून 
डॉ.बागुल यांच्या चारित्र्य पडताळणीबाबतचे अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर डॉ.बागुल यांचे 
उमेदवारांबाबतचे चारित्र्य व पुर्वचारित्रय पडताळणी अहवाल असमाधानकारक असतील तर 
त्यांची नेमणूक ०१ महिन्याची नोटीस देऊन संपुष्टात आणण्यात येईल. 


. डॉ.बागुल यांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या विभागीय 


परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, संगणक परीक्षा विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. 
तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय लेखा परीक्षा तसेच 
विभागाअंतर्गत वेळोवेळी विहीत नियमानुसार आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिविक्षा 
कालावधीच्या ०२ वर्षाच्या विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवशयक राहील.परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहीत विभागीय लेखा परीक्षा 
परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्याची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास 
ते कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 


. डॉ.बागुल हे त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील तर त्यांनी शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एन आर व्ही १०७७/१२ दि.२०.५.१९७७ मधील तरतूदीनुसार 
शासनाला किमान ०१ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस देणे आवशयक राहील. शासनास 
डॉ.बागुल यांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी अशी एक महिन्याची आगाऊ नोटीस 
दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, सेवानियमाचा भंग इ. कारणासाठी सेवा समाप्त करतांना वरील 
उमेदवारांला नोटीस देण्याचे शासनास बंधन राहणार नाही. हे नोटीशीचे नियम या नंतर 
वेळोवेळी होणाऱ्या नियमांतील बदलाच्या अधिन राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


७, 


१०. 


११, 


शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची 
शासकीय सेवेत नियुक्ती होते त्यांना नविन परिभाषीत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 
सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना (म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्ती वेतनाचे अंडाराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या 
अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरणार नाही. मात्र 
उपरोक्त उमेदवारांपैकी जे शासकीय कर्मचारी ०१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी शासन सेवेत 
निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असतील त्यांना शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अनियो- 
१००६/८७/सेवा-४, दि. १२.१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या पुर्ततेच्या अधिन राहून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना 
लागू राहतील. 


. पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी जे 


उमेदवार शासन सेवेत आहेत अशा उमेदवारांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्ती पूर्वी तपासण्याबाबत 
आयोगाने दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांनी त्यांचे 
गोपनिय अहवाल १ महिन्याच्या आत आयुक्‍त, पशुसंवर्धन यांचेकडे जमा करावे. सदर गोपनीय 
अहवालाच्या तपासनीच्या अधिन राहून सदर उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 


. डॉ.बागुल यांच्या खालील मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी आयुक्‍त Vaal, म.रा.पुणे यांनी 


तपासणी करावी व सदर कागदपत्रे संपूर्णपणे समाधानकारक असल्याची खातरजमा 
झाल्यानंतरच संबंधित उमेदवारांना हजर करुन घेण्याबाबतचे Pas संबंधित कार्यालय 
प्रमुखांना देण्यात यावेत व त्यानंतरच संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी उमेदवारांना रुजू करुन घ्यावे. 
त्यासाठी संबंधित सर्व उमेदवारांना त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्रासह आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७ या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 


१. जात वैधता प्रमाणपत्र. 

२. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) 

३. वैद्यकीय पात्रता प्रमाणपत्र. 

४. शाळा सोडल्याचा दाखला. 

५. एस.एस.सी.प्रमाणपत्र. 

६. एच.एच.सी.प्रमाणपत्र. 

७. बी.व्ही.एससी प्रमाणपत्र/एमव्हीएससी प्रमाणपत्र. 


ज्या उमेदवारांना रंगद्ृष्टीदोष (Colour Blindness) आढळून आला असेल अशा उमेदवारांच्या 
बाबतीत त्यांचे रंगद्ृष्टीदोषाबाबत पुन्हा तपासणी करुन घेऊन हे उमेदवार wae विकास 
अधिकारी, गट-अया पदावर काम करण्यास वैद्यकीयद्ृष्टया पात्र होतो किंवा कसे याची खात्री 
करण्यात यावी. तसेच त्यांना अंतिम वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्या शिवाय नियुक्‍ती देण्यात 
येऊ नये. 


वि.जा. (अ), ASS), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), इतर मागासवर्ग तसेच अमागास (महिला) या 
वर्गवारीवर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सक्षम प्राधिकाऱयांद्वारे प्रमाणित केळेळी 
उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतची विहित नमुन्यातील दिनांक १ एप्रिल, २०१२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


किंवा तद्‌नंतरच्या दिनांकाचे प्रमाणपत्र नियुक्‍तीपूर्वी आयुक्त, VASE, म.रा.पुणे यांचेकडे 
तपासणीसाठी सादर करावी. सदरची प्रमाणपत्रे विहीत प्राधिकरणाकडून तपासण्याची 
कार्यवाही आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, म.रा.पुणे यांनी करावी व तपासणीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 


१२. डॉ. बागुल हे सेवेत हजर होतील त्यांचे बाबतचा अहवाल आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे-७ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


१३. डॉ. बागुल हे हजर झाल्यानंतर त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल 


१४. 


लिहीण्यात येतील व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात यावेत. 

वरील नियुक्त्या ह्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहीरात क्र.२४/२०१७ बाबत 
विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार उमेदवारांची नियुक्‍ती सुरु ठेवणे अथवा गुणवत्ता 
क्रमांकामध्ये बदल होण्याच्या अधीन सदर नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५२११७०४३९६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


e Digitally signed by Kiran V Kurundkar 
K V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

| fa Nn ou=Agriculture and ADF, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a3 
5b509d1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V 

U [| U Nn a [| Kurundkar 
Date: 2018.05.21 17:05:08 +05'30' 

(किरण कुरुंदकर) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (TARA) 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०५ प्रतीसह) 
कुलसचिव, महाराष्ट्र प्नु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
सहआयुक्त पश्नुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 

सर्व प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन सहआयुक्त. 

सहआयुक्त Waa, पश्ुजेव पदार्थ निर्मिती संस्था, औध,पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-१/पदुम-१ 


१६) सर्व सहाय्यक आयुक्त WRG, तालुका पश्युवैद्यकीय लघु सर्वचिकीत्सालये 
१७) सर्व Uae विकास अधिकारी,जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र 
१८)महालेखापाल/महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा)मुंबई/ नागपूर 

) 

) 

) 


१९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०) संबेधित अधिकारी मार्फत आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे -६७ 
२१) निवड नस्ती (पदुम-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


